RNINo.MAHBIL / 2009 / 31743 


19 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३६ किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२. दिनांक १५ जून २०२१ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्र विषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक रासंस्मा . २०१८ / प्र.क्र .२५ / सां.का .३ . - ज्याअर्थी सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे 
ज्याचा " असे स्मारक " असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 


त्याअर्थी आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा .१२ ) या अधिनियमाच्या 
कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे जाहीर 
करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे ; 


उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला , ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल ; 

आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशाप्रकारची कोणतीही हरकत मा . सचिव , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ 
यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा विचार करील . 


( 
१ 
) 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची 


तालुका रत्नागिरी 


जिल्हा रत्नागिरी 


स्थान भगवतीनगर 
सर्वे / गट क्र . : ४६/२/१ पैकी 


स्मारकाचे नांव 


: 


भगवतीनगर येथील कातळशिल्प 

समूह 


मालकी 


: 


एकनाथ दामोदर शेवडे . 


तपशील 


: 


भगवतीनगर येथील हा कातळशिल्प समूह मध्याश्मयुगीन काळातील असून या कातळशिल्प 
समूहात मनुष्याकृती , एक मोर , दोन चतुष्पाद प्राणी व भोपळासदृष्य फळ दाखवण्यात आले 
आहे . 
कोकणातील प्रागैतिहासिक व विशेषत्वाने मध्याश्मयुगीन मानवाने निर्माण केलेली कलाकृती 
म्हणून या कातळशिल्पाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे . 


संरक्षित करावयाच्या 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ 


०३.६५ मी . x ०२.१३ मी . = ०७.७७ चौ.मी. 


संरक्षित करावयाच्या 


: 


स्मारका भोवतालचे क्षेत्र 


( महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके , पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० व 
त्यातील कलम २ च्या तरतुदीनुसार ) 
खालील सर्व अंतरे कातळशिल्प समूह ज्या आयतात आहे त्या आयताच्या बाजूपासूनची 
आहेत . 
पूर्वेस : ०५ मी . , पश्चिम : १० मी . 
उत्तर : ०५ मी . , दक्षिण : १० मी . 
संरक्षित करावयाच्या स्मारकाच्या सभोवतालचे एकूण क्षेत्र : ४११.९ २ चौ . मी . 
एकूण संरक्षित करावयाचे क्षेत्रफळ : ४१ ९ .६ ९ चौ.मी. 


संरक्षित करावयाचे एकूण 
क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ) 
संरक्षित करावयाच्या 
क्षेत्राच्या चतुःसिमा 


पूर्व 
पश्चिम 
दक्षिण 


सर्व्हे नं . रस्ता 
सर्व्ह / गट नं . ४६/२/१ पैकी 
सर्व्ह / गट नं . ४६/२/१ पैकी 
सर्व्ह / गट नं . ४६/२/१ पैकी 


: 


उत्तर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विलास रा . थोरात , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


३ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 15th June 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. rasansma 2018 / C.R.25 / Sanka 3. — Whereas the Government of Maharashtra is of the 
opinion that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto 
( hereinafter referred to as " the said monument ” ) , should be a protected monument ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 ( Mah . XII of 
1961 ) the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person interested in the said monument may , within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , may object to the proposed declaration of 
the said monument to be a protected monument ; 

Any such objections which may be received by the Secretary , Tourism and Cultural Affairs 
Department , Mantralaya Annexe , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 
032 , before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government . 


Schedule 


Locality Bhagavatinagar , Taluka Ratnagiri , District Ratnagiri 
Survey / Gat No. 46/2/1 P. 
Name of the 

: Group of Petroglyphs at Bhagavatinagar . 
Monument to be 
protected 
Ownership 

: Kashiram Babaji Gavankar and others 
Particulars 

: The group of petroglyphs at Bhagavatinagar can be dated to 

Mesolithic period . The petroglyps are consists of man , Peacock , 
two animals and a fruit resembling pumpkin . 
This group of petroglyphs in Konkan region has extraordinary 

importance as this is the creation of Mesolithic man . 
Area of the 

: 03.65 m . X 02.13 m . = area 07.77 sq . meters 
Monument to be 
protected 
Total Area around : ( Under the provision of section 2 of Maharashtra Ancient 
the Monument to Monuments , Archaeological Sites and Remains Act , 1960 and 
be Protected 

rules made hereunder ) 
East : 05.00 meters ; West : 10.00 meters 
North : 05.00 meters ; South : 10.00 meters 
Total area around the monument to be protected : 

411.92 Square Meters 
Total Area 

: Total area = 419.69 Square Meter 
( including the 
monuments ) to be 
protected 


भाग चार ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


Boundaries 


: East : Road ; 

West : Survey / Gat No. 46/2/1 P ; 
North : Survey / Gat No. 46/2/1 P ; 
South : Survey / Gat No. 46/2/1 P. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VILAS R. THORAT , 


Deputy Secretary to Government . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ जून २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक स्मारक . २०१८ / प्र.क्र .५६ / सां.का .३ .--- ज्याअर्थी , सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे 
ज्याचा “ असे स्मारक " असा निर्देश करण्यात आला आहे . ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे . 

त्याअर्थी , आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा .१२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे 
जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्यांची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला , ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल ; 

आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशाप्रकारची कोणतीही हरकत मा . सचिव , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा विचार करील . 

अनुसूची 
स्थान : उक्षी , तालुका : रत्नागिरी , 

जिल्हा : रत्नागिरी , 
सर्व्ह / गट क्र .: ३ ९ ३ 
स्मारकाचे नांव 

उक्षी येथील कातळशिल्प समूह . 
मालकी 

सुनंदा चंद्रशेखर शेट्टी व इतर . 
तपशील 

उक्षी येथील हे कातळशिल्प मध्याश्मयुगीन काळातील असून या कातळशिल्पात एक 
हत्ती दाखवण्यात आला आहे . 
कोकणातील प्रागैतिहासिक व विशेषत्वाने मध्याश्मयुगीन मानवाने निर्माण केलेली कलाकृती 

म्हणून या कातळशिल्पाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे . 
संरक्षित करावयाच्या 

०६.०० मी . x ०५.४० मी . = ३२.४० चौ.मी. 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ 
संरक्षित करावयाच्या 

( महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके , पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० व 
स्मारका भोवतालचे क्षेत्र 

त्यातील कलम २ च्या तरतुदीनुसार ) 
खालील सर्व अंतरे कातळशिल्प समूह ज्या आयतात आहे त्या आयताच्या बाजुपासूनची 
आहेत . 
पूर्वेस : १० मी . , पश्चिम : १० मी . 
उत्तर : १० मी . , दक्षिण : १० मी . 

संरक्षित करावयाच्या स्मारकाच्या सभोवतालचे एकूण क्षेत्र : ६२८.०० चौ . मी . 
संरक्षित करावयाचे एकूण 

एकूण संरक्षित करावयाचे क्षेत्रफळ : ६६०.४० चौ.मी. 
क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ) 
संरक्षित करावयाच्या 

पूर्व सर्व्ह / गट नं . ३ ९ ३ पैकी 
क्षेत्राच्या चतुःसीमा 

पश्चिम सर्वे / गट नं . ३ ९ ३ पैकी 
दक्षिण सर्वे / गट नं . ३ ९ ३ पैकी 

सर्व्ह / गट नं . ३ ९ ३ पैकी 


: 


: 


+ 


: 


: 


: 


: 


उत्तर 


: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विलास रा . थोरात , 
शासनाचे उप सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 15th June 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. smarak 2018 / C.R.56 / Sanka 3. — Whereas the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto ( hereinafter 
referred to as “ the said monument ” ) , should be a protected monument . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 ( Mah . XII of 
1961 ) the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person interested in the said monument may , within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , may object to the proposed declaration of 
the said monument to be a protected monument ; 

Any such objections which may be received by the Secretary , Tourism and Cultural 
Affairs Department , Mantralaya Annexe , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government . 


Schedule 


Locality Ukshi , Taluka Ratnagiri , District Ratnagiri 
Survey / Gat No. 393 P. 

Name of the : Group of Petroglyphs at Ukshi . 
Monument to be 
Protected 


Ownership 

: Sunanda Chandrashekhar Shetty and others 
Particulars 

: The Petroglyph at Ukshi can be dated to Mesolithic period . The 

Petroglyphs is of Elephant . 
This Petroglyph in Konkan region has extraordinary 

importance as this is the creation of Mesolithic man . 
Area of the 

: 06.00 m . x 05.40 m . = area 32.40 sq . meters 
Monument to be 
protected 
Total Area around : ( Under the provision of section 2 of Maharashtra Ancient 
the Monument to Monuments , Archaeological Sites and Remains Act , 1960 and 
be Protected 

rules made hereunder ) 
East : 10.00 meters ; West : 10.00 meters 
North : 10.00 meters ; South : 10.00 meters 
Total area around the monument to be protected : 

628.00 Square meters 
Total Area 

: Total area = 660.40 Square meter 
( including the 
monuments ) to be 
protected 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


Boundaries 


: East : Survey / Gat No. 393 P ; 

West : Survey / Gat No. 393 P ; 
North : Survey / Gat No. 393 P ; 
South : Survey / Gat No. 393 P. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VILAS R. THORAT , 
Deputy Secretary to Government . 


८ L 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ जून २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक स्मारक २०१८ / प्र.क्र .५७ / सां.का .३ .--- ज्याअर्थी सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे ज्याचा 
" असे स्मारक " असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे . 

त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा .१२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे 
जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्यांची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला , ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल 

आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची कोणतीही हरकत मा . सचिव , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई , ४०० ०३२ 
यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा विचार करील . 

अनुसूची 
स्थान : देऊड , तालुका : रत्नागिरी , 

जिल्हा : रत्नागिरी 
सर्वे / गट क्र . : १३०/१ पैकी . 
स्मारकाचे नाव 

देऊड येथील कातळशिल्प समूह . 
मालकी 

प्रसाद शंकर आपटे व इतर . 
तपशील 

देऊड येथील हा कातळशिल्प समूह मध्याश्मयुगीन काळातील असून या कातळशिल्प समूहात 
एकशिंगी गेंडा , गाढव , वानर , हरिण व पावलांचे ठसे दाखवण्यात आलेले आहेत . 
कोकणातील प्रागैतिहासिक व विशेषत्वाने मध्याश्मयुगीन मानवाने निर्माण केलेली कलाकृती 

म्हणून या कातळशिल्पाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे . 
संरक्षित करावयाच्या 

१०.०० मी . x १०.०० मी . = १००.०० चौ.मी. 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ 
संरक्षित करावयाच्या 

( महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके , पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० व 
स्मारका भोवतालचे क्षेत्र त्यातील कलम २ च्या तरतुदीनुसार ) 

खालील सर्व अंतरे कातळशिल्प समूह ज्या आयतात आहे त्या आयताच्या बाजुपासूनची 
आहेत . 
पूर्वेस : ५ मी . , पश्चिम : ५ मी . 
उत्तर : ५ मी . , दक्षिण : ५ मी . 

संरक्षित करावयाच्या स्मारकाच्या सभोवतालचे एकूण क्षेत्र : २१०.०० चौ . मी . 
संरक्षित करावयाचे एकूण 

एकूण संरक्षित करावयाचे क्षेत्रफळ : ३१०.०० चौ.मी. 
क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ) 
संरक्षित करावयाच्या 

पूर्व 

गडगा ; 
क्षेत्राच्या चतुःसीमा 

पश्चिम सर्व्ह / गट नं . १३०/१ पैकी ; 
दक्षिण सर्वे / गट नं . १३०/१ पैकी ; 

गडगा . 


: 


. 


उत्तर 


: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विलास रा . थोरात , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


९ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 15th June 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. smarak 2018 / C.R.57 / Sanka 3. — Whereas the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto ( hereinafter 
referred to as " the said monument " ) , should be a protected monument . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 ( Mah . XII of 
1961 ) the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person interested in the said monument may , within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , may object to the proposed declaration of 
the said monument to be a protected monument ; 

Any such objections which may be received by the Secretary , Tourism and Cultural Affairs 
Department , Mantralaya Annexe , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 
before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government . 


Schedule 


Locality : Deud , Taluka : Ratnagiri , District : Ratnagiri 
Survey / Gat No.130 / 1 P. 
Name of the 

: Group of Petroglyphs at Deud . 
Monument to be 
Protected 


Ownership 

: Prasad Shankar Apte and other 
Particulars 

: The Group of Petroglyphs at Deud can be dated to Mesolithic 

period . The Petroglyphs are consists of Rhino , Deer , Monkey , 
Donkey and footprints . 
This Group of Petroglyphs in Konkan region has extraordinary 

importance as this is the creation of Mesolithic man . 
Area of the 

: 10.00 m . x 10.00 m . = area 100.00 sq . meters 
Monument to be 
protected 
Total Area around : ( Under the provision of section 2 of Maharashtra Ancient 
the Monument to Monuments , Arcaheological Sites and Remains Act , 1960 and 
be Protected 

rules made hereunder ) 
East : 05.00 meters ; West : 05.00 meters 
North : 05.00 meters ; South : 05.00 meters 
Total area around the monument to be protected : 

210.00 Square meters 
Total Area 

: Total area = 310.00 Square meter 
( including the 
monuments ) to be 

protected 
भाग चार ब -- २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


Boundaries 


East : Stone wall ; 
West : Survey / Gat No. 130/1 P ; 
North : Survey / Gat No. 130/1 P ; 
South : Stone wall . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VILAS R. THORAT , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 

११ 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ जून २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक स्मारक . २०१८ / प्र.क्र .५ ९ / सां.का .३ . - ज्याअर्थी सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे ज्याचा 
" असे स्मारक ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 

त्याअर्थी आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे 
जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला , ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल ; 

आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची कोणतीही हरकत मा . सचिव , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा विचार करील . 

अनुसूची 
स्थान : देवीहसोळ 

तालुका : राजापूर 

जिल्हा : रत्नागिरी 
सर्वे / गट क्र . : ७४/३ 
स्मारकाचे नांव 

देवीहसोळ येथील कातळशिल्प समूह -१ 
मालकी 

श्री . कृष्णा गोविंद सकपाळ व इतर . 
तपशील 

देवीहसोळ येथील हा कातळशिल्प मध्याश्मयुगीन काळातील असून या कातळशिल्प समूहात 
अगम्य आकृत्या दाखवण्यात आलेले आहेत . 
कोकणातील प्रागैतिहासिक व विशेषत्वाने मध्याश्मयुगीन मानवाने निर्माण केलेली कलाकृती 

म्हणून या कातळशिल्पाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे . 
संरक्षित करावयाच्या 

८.५ मी . x८.५ मी . = क्षेत्रफळ ७२.२५ चौ.मी. 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ 
संरक्षित करावयाच्या 

( महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके , पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० व 
स्मारका भोवतालचे क्षेत्र 

त्यातील कलम २ च्या तरतुदीनुसार ) 
खालील सर्व अंतरे कातळशिल्प समूह ज्या आयतात आहे त्या आयताच्या बाजूपासूनची 
आहेत . 
पूर्वेस : १० मी . , पश्चिम : १० मी . 
उत्तर : १० मी . , दक्षिण : १० मी . 

संरक्षित करावयाच्या स्मारकाच्या सभोवतालचे एकूण क्षेत्र : २७०.०० चौ . मी . 
संरक्षित करावयाचे एकूण 

एकूण संरक्षित करावयाचे क्षेत्रफळ : ३४२.२५ चौ.मी. 
क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ) 
संरक्षित करावयाच्या 

पूर्व गट नं . ७४/३ पैकी 
क्षेत्राच्या चतुःसीमा 

पश्चिम गट नं . ७४/३ पैकी 
दक्षिण 

गट नं . ७४/३ पैकी 
उत्तर 

गट नं . ७४/३ पैकी 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विलास रा . थोरात , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 15th June 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. Smarak 2018 / C.R.59 / Sanka 3. — Whereas the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto ( hereinafter 
referred to as " the said monument ” ) , should be a protected monument ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 ( Mah . XII of 
1961 ) the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person interested in the said monument may , within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , may object to the proposed declaration of 
the said monument to be a protected monument ; 

Any such objections which may be received by the Secretary , Tourism and Cultural Affairs 
Department , Mantralaya Annexe , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 
before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government . 


Schedule 


Locality : Devihasol , Taluka Rajapur , District Ratnagiri 
Gat No. 74/3 . 
Name of the 

: Petroglyph No. 1 at Devihasol . 
Monument to be 
Protected 


Ownership 

: Krishna Govind Sakpal and others 
Particulars 

: The Petroglyphs at Devihasol can be dated to Mesolithic period . 

The Peroglyphs is depicted a figure that cannot be identified . 
This group of petroglyph in Konkan region has extraordinary 

importance as this is the creation of Mesolithic man . 
Area of the 

: 08.50 m . x 08.50 m . = area 72.25 sq . meters 
Monument to be 
protected 
Total Area around : ( Under the provision of section 2 of Maharashtra Ancient 
the Monument to Monument , Archaeological Sites and Remains Act , 1960 and rules 
be Protected 

made hereunder ) 
East : 10.00 meters ; West : 10.00 meters 
North : 10.00 meters ; South : 10.00 meters 
Total area around the monument to be protected : 

270.00 Square meters 
Total Area 

: Total area = 342.25 Square Meter 
( including the 
monuments ) to be 
protected 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


१३ 


Boundaries 


East : Gat No.74 / 3 
West : Gat No.74 / 3 
North : Gat No.74 / 3 
South : Gat No.74 / 3 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VILAS R. THORAT , 
Deputy Secretary to Government . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ जून २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक स्मारक . २०१८ / प्र.क्र .८२ / सां.का .३ .--- ज्याअर्थी सोबतच्य , अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे ज्याचा 
" असे स्मारक ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 

त्याअर्थी आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे 
जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला , ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल ; 

आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची कोणतीही हरकत मा . सचिव , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा विचार करील . 

अनुसूची 
स्थान : बारसू 

तालुका : राजापूर 

जिल्हा : रत्नागिरी 
सर्वे / गट क्र .: २ ९ / २ / ब पैकी 
स्मारकाचे नांव 

बारसू येथील कातळशिल्प समूह -२ 
मालकी 

भागोजी बाबाजी जंगले व इतर . 
तपशील 

बारसू येथील हा कातळशिल्प समूह -२ मध्याश्मयुगीन काळातील असून या कातळशिल्प 
समूहात एक माणूस , चार मासे व अर्धवट चौकोनाकृती दाखवण्यात आलेले आहेत . 
कोकणातील प्रागैतिहासिक व विशेषत्वाने मध्याश्मयुगीन मानवाने निर्माण केलेली कलाकृती 

म्हणून या कातळशिल्पाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे . 
संरक्षित करावयाच्या 

०८.५० मी . x०३.५० मी . 

= २ ९ .७५ चौ.मी. 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ 
संरक्षित करावयाच्या 

( महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके , पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० व 
स्मारका भोवतालचे क्षेत्र 

त्यातील कलम २ च्या तरतुदीनुसार ) 
खालील सर्व अंतरे कातळशिल्प समूह ज्या आयतात आहे त्या आयताच्या बाजूपासूनची 
आहेत . 
पूर्वेस : १० मी . , पश्चिम : १० मी . 
उत्तर : १० मी . , दक्षिण : १० मी . 

संरक्षित करावयाच्या स्मारकाच्या सभोवतालचे एकूण क्षेत्र : २२०.०० चौ . मी . 
संरक्षित करावयाचे एकूण 

एकूण संरक्षित करावयाचे क्षेत्रफळ : २४ ९ .७५ चौ.मी. 
क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ) 
संरक्षित करावयाच्या 

पूर्व सहें / गट नं . २ ९ / २ / ब पैकी 
क्षेत्राच्या चतुःसीमा 

पश्चिम सर्वे / गट नं . २ ९ / २ / ब पैकी 
दक्षिण सर्व्ह / गट नं . २ ९ / २ / ब पैकी 
उत्तर 

सर्वे / गट नं . २ ९ / २ / ब पैकी 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विलास रा . थोरात , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


१५ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 15th June 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. Smarak 2018 / C.R.82 / Sanka 3. — Whereas the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto ( hereinafter 
referred to as “ the said monument ” ) , should be a protected monument ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 ( Mah . XII of 
1961 ) the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person interested in the said monument may , within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , may object to the proposed declaration of 
the said monument to be a protected monument ; 

Any such objections which may be received by the Secretary , Tourism and Cultural 
Affairs Department , Mantralaya Annexe , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government . 


Schedule 


Locality : Barsu , Taluka Rajapur , District Ratnagiri 
Survey / Gat No. 29 / 2 / B P. 
Name of the 

: Petroglyph No. 2 
Monument to be 
Protected 
Ownership : Bhagoji Babaji Jangale and others 
Particulars 

: The petroglyph No. 2 at Barsu can be dated to Mesolithic period . 

The petroglyph is depicted a man , four fishes and a figure of 
incomplete rectangle . 
This group of petroglyphs in Konkan region has extraordinary 

importance as this is the creation of Mesolithic man . 
Area of the 

: 08.50 m . x 03.50 m . = area 29.75 sq . meters 
Monument to be 
protected 
Total Area around : ( Under the provision of section 2 of Maharashtra Ancient 
the Monument to Monument , Archaeological Sites and Remains Act , 1960 and rules 
be Protected 

made hereunder ) 
East : 10.00 meters ; West : 10.00 meters 
North : 10.00 meters ; South : 10.00 meters 
Total area around the monument to be protected : 

220.00 Square meters 
Total Area 

: Total area = 249.75 Square Meter 
( including the 
monuments ) to be 
protected 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


Boundaries 


: East : Survey / Gat No. 29 / 2 / B P ; 

West : Survey / Gat No. 29 / 2 / B P ; 
North : Survey / Gat No. 29 / 2 / B P ; 
South : Survey / Gat No. 29 / 2 / B P ; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VILAS R. THORAT , 
Deputy Secretary to Government . 


१७ 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ जून २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक स्मारक . २०१८ / प्र.क्र .८३ / सां.का .३ . - ज्याअर्थी सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे ज्याचा 
" असे स्मारक ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 

त्याअर्थी आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा .१२ ) या अधिनियमाच्या 
कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे जाहीर 
करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला , ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल ; 

आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशाप्रकारची कोणतीही हरकत मा . सचिव , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा विचार करील . 

अनुसूची 
स्थान : कशेळी 

तालुका : राजापूर 

जिल्हा : रत्नागिरी 
गट क्र .: ३५ पैकी 
स्मारकाचे नांव 

कशेळी येथील कातळशिल्प समूह क्र . १ 
मालकी 

नीतू मनोज गुंदेचा आणि महेश सुदेश गुंदेचा व इतर . 
तपशील 

कशेळी येथील हा कातळशिल्प समूह हा मध्याश्मयुगीन काळातील असून या कातळशिल्प 
समूहात एक हत्तीचा खुप मोठा आकार कोरलेला आहे . या हत्तीचे डोळे , कान यासारखे 
अवयव अन्य प्राणी खोदून दाखवण्यात आलेले आहेत . 
कोकणातील प्रागैतिहासिक व विशेषत्वाने मध्याश्मयुगीन मानवाने निर्माण केलेली कलाकृती 

म्हणून या कातळशिल्पाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे . 
संरक्षित करावयाच्या 

१६.०० मी . x १३.०० मी . = २०८.०० चौ.मी. 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ 
संरक्षित करावयाच्या 

( महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके , पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० व 
स्मारका भोवतालचे क्षेत्र 

त्यातील कलम २ च्या तरतुदीनुसार ) 
खालील सर्व अंतरे कातळशिल्प समूह ज्या आयतात आहे त्या आयताच्या बाजूपासूनची 
आहेत . 
पूर्वेस : १० मी . , पश्चिम : १० मी . 
उत्तर : १० मी . , दक्षिण : १० मी . 

संरक्षित करावयाच्या स्मारकाच्या सभोवतालचे एकूण क्षेत्र : ७७२.०० चौ . मी . 
संरक्षित करावयाचे एकूण 

एकूण संरक्षित करावयाचे क्षेत्रफळ : ९ ८०.०० चौ.मी. 
क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ) 
संरक्षित करावयाच्या 

पूर्व 

गट नं . ३५ पैकी 
क्षेत्राच्या चतुःसीमा 

पश्चिम गट नं . ३५ पैकी 
दक्षिण गट नं . ३५ पैकी 

गट नं . ३५ पैकी 


: 


: 


: 


: 


उत्तर 


: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विलास रा . थोरात , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 15th June 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. Smarak 2018 / C.R.83 / Sanka 3. — Whereas the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto ( hereinafter 
referred to as “ the said monument ” ) , should be a protected monument ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 ( Mah . XII of 
1961 ) the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person intrested in the said monument may , within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , may object to the proposed declaration of 
the said monument to be a protected monument ; 

Any such objections which may be received by the Secretary , Tourism and Cultural Affairs 
Department , Mantralaya Annexe , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 
before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government . 


Schedule 


Locality : Kasheli , Taluka Rajapur , District Ratnagiri 
Gat No.35 P. 
Name of the : Group of Petroglyph No. 1 at Kasheli 
Monument to be 
Protected 
Ownership : Nitu Manoj Gundecha and Mahesh Sudesh Gundecha and others 
Particulars 

: The petroglyphs No. 1 at Kasheli can be dated to Mesolithic period . 

The petroglyph is of a colossal size elephant , who's organ like eye , 
ear are depicted by pounding outlines of other animals . 
The petroglyph can be considered as master piece of the artistic 
activities carried out in that period . 
This group of petroglyphs in Konkan region has extraordinary 

importance as this is the creation of Mesolithic man . 
Area of the 

: 16.00 m . X 13.00 m . = area 208.00 sq . meters 
Monument to be 
protected 
Total Area around : ( Under the provision of section 2 of Maharashtra Ancient 
the Monument to Monument , Archaeological Sites and Remains Act , 1960 and rules 
be Protected 

made hereunder ) 
East : 10.00 meters ; West : 10.00 meters 
North : 10.00 meters ; South : 10.00 meters 
Total area around the monument to be protected : 
772.00 Square Meters 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


: Total area = 980.00 Square Meter 


Total Area 
( including the 
monuments ) to be 
protected 
Boundaries 


: East : Gat No.35 P 

West : Gat No.35 P 
North : Gat No.35 P 
South : Gat No.35 P. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VILAS R. THORAT , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार ब -३ अ 


२० 


तालुका : रत्नागिरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२. दिनांक १५ जून २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्र विषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक स्मारक . २०१८ / प्र.क्र .८४ / सां.का .३ .-- ज्याअर्थी सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे 
ज्याचा “ असे स्मारक ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 

त्याअर्थी आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा .१२ ) या अधिनियमाच्या 
कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे जाहीर 
करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला , ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल ; 

आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची कोणतीही हरकत मा . सचिव , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई , ४०००३२ 
यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा विचार करील . 

अनुसूची 
स्थान : कापडगाव 

जिल्हा : रत्नागिरी 
सर्वे / गट क्र .: २२५३ पैकी 
स्मारकाचे नांव 

कापडगाव येथील कातळशिल्प समूह -१ 
मालकी 

लक्ष्मी नारायण कोत्रे व इतर . 
तपशील 

कापडगाव येथील हा कातळशिल्प मध्याश्मयुगीन काळातील असून या कातळशिल्प 
समूहात एक मगर , एक मनुष्यकृती , एक सागरी कासव व माणसांच्या पायाचे ठसे , भौमितिक 
आकारातील मासा यांच्या आकृत्या दाखवण्यात आलेले आहेत . 
कोकणातील प्रागैतिहासिक व विशेषत्वाने मध्याश्मयुगीन मानवाने निर्माण केलेली कलाकृती 

म्हणून या कातळशिल्पाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे . 
संरक्षित करावयाच्या 

२० मी . x८ मी . = १६०.०० चौ.मी. 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ 
संरक्षित करावयाच्या 

( महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके , पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० व 
स्मारका भोवतालचे क्षेत्र 

त्यातील कलम २ च्या तरतुदीनुसार ) 
खालील सर्व अंतरे कातळशिल्प समूह ज्या आयतात आहे त्या आयताच्या बाजूपासूनची 
आहेत . 
पूर्वेस : ०५ मी . , पश्चिम : १० मी . 
उत्तर : ०५ मी . , दक्षिण : १० मी . 

संरक्षित करावयाच्या स्मारकाच्या सभोवतालचे एकूण क्षेत्र : ६४५.०० चौ . मी . 
संरक्षित करावयाचे एकूण 

एकूण संरक्षित करावयाचे क्षेत्रफळ : ८०५.०० चौ.मी. 
क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ) 
संरक्षित करावयाच्या 

पूर्व गट नं . २२५३ पैकी 
क्षेत्राच्या चतुःसीमा 

पश्चिम गट नं . २२५३ पैकी 
दक्षिण गट नं . २२५३ पैकी 

गट नं . २२५३ पैकी 


: 


: 


: 


: 


: 


उत्तर 


: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विलास रा . थोरात , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


२१ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 15th June 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. Smarak 2018 / C.R.84 / Sanka 3. — Whereas the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto ( hereinafter 
referred to as “ the said monument ” ) , should be a protected monument ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 ( Mah . XII of 
1961 ) the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person intrested in the said monument may , within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , may object to the proposed declaration of 
the said monument to be a protected monument ; 

Any such objections which may be received by the Secretary , Tourism and Cultural Affairs 
Department , Mantralaya Annexe , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 
before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government . 


Schedule 


: 


Locality : Kapadgaon , Taluka Ratnagiri , District Ratnagiri 
Survey / 

Gat No.2253 P. 
Name of the 

: Petroglyph No. 1 at Kapadgaon 
Monument to be 
Protected 
Ownership 

: Lakshmi Narayan Kotre and others 
Particulars 

: The petroglyph at Kapadgaon can be dated to Mesolithic period . 

The petroglyph is depicted a figure of crocodile , human figure , 
sea turtle , footprint of man and fish in geometrical shape . 
This group of petroglyph in Konkan region has extraordinary 

importance as this is the creation of Mesolithic man . 
Area of the 

20.00 m . X 08.00 m . = area 160 sq . meters 
Monument to be 
protected 
Total Area around : ( Under the provision of section 2 of Maharashtra Ancient 
the Monument to Monument , Archaeological Sites and Remains Act , 1960 and rules 
be Protected 

made hereunder ) 
East : 05.00 meters ; West : 10.00 meters 
North : 05.00 meters ; South : 10.00 meters 
Total area around the monument to be protected : 

345.00 Square meter 
Total Area 

: Total area = 805.00 Square meter 
( including the 
monuments ) to be 
protected 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


Boundaries 


East : Gat No.2253 P 
West : Gat No.2253 P 
North : Gat No.2253 P 
South : Gat No.2253 P 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VILAS R. THORAT , 
Deputy Secretary to Government . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 

२३ 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ जून २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्र विषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक स्मारक . २०२० / प्र.क्र.९ ८ / सां.का .३ .--- ज्याअर्थी सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे ज्याचा 
असे स्मारक ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 

त्याअर्थी , आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा .१२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे 
जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला , ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल ; 

आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची कोणतीही हरकत मा . सचिव , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा विचार करील . 

अनुसूची 
स्थान मौजे खर्डा , 

जिल्हा अहमदनगर 
सर्वे / गट क्र .: १२२४,१७३६ / २,१७३६ / ३ पैकी 
स्मारकाचे नाव 

निंबाळकर गढी ( समाधीसह ) , निंबाळकर छत्री , ओंकारेश्वर मंदीर बारव 
मालकी 

रयत शिक्षण संस्था व सामुदायिक . 
तपशील 

पेशवाईत मराठे व निजाम यांच्यात झालेल्या खऱ्यांच्या ऐतिहासिक लढाईत सरदार निंबाळकर 
यांची महत्त्वाची भुमिका आहे . त्यांच्या इतिहासाची साक्ष देणारे त्यांचे निवासस्थान म्हणजे 
निंबाळकरवाडा होय . निंबाळकर यांची शेवटपर्यंत येथे वास्तव्य केले . वाड्यासोबत त्यांची 
समाधी असून 

त्यांचे आराध्य दैवत असलेले ओंकारेश्वर मंदीर , बारव या वास्तु महत्वपूर्ण आहे . 
संरक्षित करावयाच्या 

( १ ) निंबाळकर गढी लांबी २१० मी . x रुंदी १८० मी . = क्षेत्रफळ ३७८०० चौ.मी. 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ 

( २ ) छत्री : - लांबी ३७ मी . x रुंदी २५ मी . = क्षेत्रफळ ९ २५ चौ.मी. 
( ३ ) ओंकारेश्वर मंदीर व बारव : - लांबी १७५ मी . x रुंदी १५० मी . 

क्षेत्रफळ २६२५० चौ.मी. 
संरक्षित करावयाच्या 

महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके , पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६२ 
स्मारका भोवतालचे क्षेत्र चा नियम ) त्यातील कलम २ च्या तरतूदीनुसार स्मारकाच्या प्रत्येक बाजूकडून ५ मीटर 

पर्यंतचे क्षेत्र . 
संरक्षित करावयाच्या 

पूर्व 
क्षेत्राच्या चतुःसिमा 

पश्चिम 

: राघोबा गोलेकर व बाबुराम गोलेकर यांची जमीन ; 
दक्षिण 

: रस्ता ; 
: केशव पाटील व बलभिम गोलेकर , भैरू येवले यांची जमीन . 


तालुका जामखेड , 


: 


: 


: 


: 


: रस्ता ; 


उत्तर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विलास रा . थोरात , 
शासनाचे उप सचिव . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 18th June 2021 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. Smarak 2020 / C.R.98 / Sanka 3. — Whereas the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto ( hereinafter 
referred to as “ the said monument ” ) , should be a protected monument ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 ( Mah . XII of 
1961 ) the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person interested in the said monument may , within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , may object to the proposed declaration of 
the said monument to be a protected monument ; 

Any such objections which may be received by the Secretary , Tourism and Cultural Affairs 
Department , Mantralaya Annexe , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government . 

Schedule 
Locality Kharda , 

Taluka Jamkhed , District Ahmednagar 
Survey / Gat No.1224 , 1736/2 , 1736/3 . 
Name of the 

: Nimbalkar Gadhi ( Including Grave ) , Nimbalkar Chhatri , 
Monument to be Omkareshwar Temple and Barav . 
Protected 
Ownership 

: Rayat Shikshan Sanstha and others 
Particulars 

: Sardar Nimbalkar Played vital role in the BATTLE OF KHARDA 

which was fought between Maratha and Nizam during Peshawa 
period . Nimbalkar wada at Kharda which tells us the stories of 
Loyalties and bravery of Nimbalkar . In front of this wada his 
Samadhi ( Grave ) is located and along with this there is a temple 

of their main deity Omkareshwar and Barav ( step well ) 
Area of the 

: ( 1 ) Nimbalkar Gadhi : - length 210 m . X width 180 m . = 37800 sq . m . 
Monument to be ( 2 ) Chhatri : - length 37 m . X width 25 m . = 925 sq . m 
protected 

( 3 ) Omkareshwar temple and Barav :- length 175 m . X width 150 m . 

= 26250 sq.m 
Total Area around : ( Under the provision of section 2 of Maharashtra Ancient 
the Monument to Monument , Archaeological Sites and Remains Act , 1960 ( Rule of 
be Protected 

1962 ) 5 meters of all sides of fort . 
Boundaries : East : Road ; 

West : Raghoba Golekar and Baburam Golekar's land ; 
North : Road ; 
South : Keshav Patil , Balbhim Gholekar , and Bairu Yeole's Land . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VILAS R. THORAT , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 

२५ 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ जून २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक स्मारक . २०१८ / प्र.क्र .१४५ / सां.का .३ .--- ज्याअर्थी , सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे 
ज्याचा “ असे स्मारक ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 

त्याअर्थी आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा .१२ ) या अधिनियमाच्या 
कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे जाहीर 
करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्यांची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला , ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल ; 

आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची कोणतीही हरकत मा . सचिव , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा विचार करील . 

अनुसूची 
स्थान : वाडा रूंढे 

तालुका राजापूर 

जिल्हा रत्नागिरी 
सर्वे / गट क्र .: ३५/२ पैकी 
स्मारकाचे नांव 

वाडा रूंढे येथील कातळशिल्प समूह 
मालकी 

अशोक आप्पासाहेब साठे व इतर . 
तपशील 

वाडा रूंढे येथील हा कातळशिल्प समूह मध्याश्मयुगीन काळातील असून या कातळशिल्प 
समुहात एक ऑक्टोपस , एक वाघ व एक मनुष्याची कमरेपासून तळपायांपर्यंतचा भाग दाखवण्यात 
आलेले आहेत . 
कोकणातील प्रागैतिहासिक व विशेषत्वाने मध्याश्मयुगीन मानवाने निर्माण केलेली कलाकृती 

म्हणून या कातळशिल्पाला अनन्यसाधारण महत्व आहे . 
संरक्षित करावयाच्या 

० ९ .०० मी . x १२.५० मी . = ११२.५ चौ.मी. 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ 
संरक्षित करावयाच्या 

महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके , पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० व 
स्मारका भोवतालचे क्षेत्र 

त्यातील कलम २ च्या तरतुदीनुसार ) . 
खालील सर्व अंतरे कातळशिल्प समूह ज्या आयतात आहे त्या आयताच्या बाजूपासूनची 
आहेत . 
पूर्वेस : १० मी . , पश्चिम : १० मी . 
उत्तर : १० मी . , दक्षिण : १० मी . 

संरक्षित करावयाच्या स्मारकाच्या सभोवतालचे एकूण क्षेत्र : ३१५.०० चौ.मी. 
संरक्षित करावयाच्या एकूण एकूण 

संरक्षित करावयाचे क्षेत्रफळ : ४२७.५० चौ.मी. 
क्षेत्राच्या ( स्मारकासह ) 
संरक्षित करावयाच्या 

पूर्व : सर्वे / गट नं . ३५/२ पैकी 
क्षेत्राच्या चतुःसीमा 

पश्चिम : सर्वे / गट नं . 

: सर्व्ह / गट नं . ३५/२ पैकी 
दक्षिण : सर्वे / गट नं . ३५/२ पैकी 

: सर्वे / गट नं . ३५/२ पैकी 


: 


उत्तर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विलास रा . थोरात , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 15th June 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. Smarak 2018 / C.R.145 / Sanka 3. — Whereas the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto ( hereinafter 
referred to as “ the said monument ” ) , should be a protected monument ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 ( Mah . XII of 
1961 ) the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person intrested in the said monument may , within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , may object to the proposed declaration of 
the said monument to be a protected monument ; 

Any such objections which may be received by the Secretary , Tourism and Cultural Affairs 
Department , Mantralaya Annexe , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 
before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government . 

Schedule 
Locality : Wada Rundhe , Taluka Rajapur , District Ratnagiri 
Survey / Gat No. 35/2 P. 
Name of the 

: Group of Petroglyphs at Wada Rundhe 
Monument to be 
Protected 


Ownership 

: Ashok Appasaheb Sathe and others 
Particulars 

: The group of petroglyphs at Wada Rundhe can be dated to 

Mesolithic period . The petroglyphs are consists of octopus , tiger , 
round shape panel and lower body of man . 
This Group of petroglyphs in Konkan region has extraordinary 

importance as this is the creation of Mesolithic Man . 
Area of the 

: 09.00 m . x 12.00 m . = area 112.50 sq . m . 
Monument to be 
protected 
Total Area around : ( Under the provision of section 2 of Maharashtra Ancient 
the Monument to Monument , Archaeological Sites and Remains Act , 1960 and rules 
be Protected 

made hereunder ) 
East : 10.00 meters ; West : 10.00 meters ; 
North : 10.00 meters ; South : 10.00 meters ; 
Total area around the monument to be protected : 

315.00 Square meters . 
Total Area 

: Total area = 427.50 Square meter 
( including the 
Monument ) 
to be Protected 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


२७ 


Boundaries 


: East : Survey / Gat No. 35/2 P ; 

West : Survey / Gat No. 35/2 P ; 
North : Survey / Gat No. 35/2 P ; 
South : Survey / 

Gat No. 35/2 P ; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VILAS R. THORAT , 


Deputy Secretary to Government . 


; 


तालुका रत्नागिरी 


: 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ जून २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक स्मारक . २०१८ / प्र.क्र .१४६ / सां.का .३ .--- ज्याअर्थी सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे 
ज्याचा “ असे स्मारक ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे . 

त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा .१२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे 
जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला , ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल 

आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची कोणतीही हरकत मा . सचिव , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा विचार करील . 

अनुसूची 
स्थान चवे , 

जिल्हा रत्नागिरी 
गट क्र .: १३५/१/३ पैकी 
स्मारकाचे नाव 

चवे येथील कातळशिल्प समूह . 
मालकी 

काशीराम बाबजी गावणकर व इतर . 
तपशील 

चवे येथील हा कातळशिल्प समूह मध्याश्मयुगीन काळातील असून या कातळशिल्प समूहात 
दोन मनुष्याकृती , तीन वराह व प्रसूत होणारी स्त्री अंकित करणारी कातळशिल्पे आहेत . प्रसूत 
होणाऱ्या स्त्रीचे कातळशिल्प मातृदेवतेच्या संकल्पनेचा आद्य नमुना असावा असे मानण्यास 
जागा आहे . 
कोकणातील प्रागैतिहासिक व विशेषत्वाने मध्याश्मयुगीन मानवाने निर्माण केलेली कलाकृती 

म्हणून या कातळशिल्पाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे . 
संरक्षित करावयाच्या 

१३.०० मी . x ० ९ .०० मी . = ११७.०० चौ.मी. 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ 
संरक्षित करावयाच्या 

( महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके , पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० व 
स्मारका भोवतालचे क्षेत्र त्यातील कलम २ च्या तरतुदीनुसार ) 

खालील सर्व अंतरे कातळशिल्प समूह ज्या आयतात आहे त्या आयताच्या बाजूपासूनची 
आहेत . 
पूर्वेस : १० मी . , पश्चिम : १० मी . 
दक्षिण : १० मी . , उत्तर : १० मी . 

संरक्षित करावयाच्या स्मारकाच्या सभोवतालचे एकूण क्षेत्र : ३२०.०० चौ.मी. 
संरक्षित करावयाच्या एकूण एकूण संरक्षित करावयाचे क्षेत्रफळ : ४३७.०० चौ.मी. 
क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ) 
संरक्षित करावयाच्या 

पूर्व : गट नं . १३५/१/३ पैकी . 
क्षेत्राच्या चतुःसीमा 

पश्चिम : गट नं . 

: गट नं . १३५/१/३ पैकी . 
दक्षिण : गट नं . १३५/१/३ पैकी . 

: गट नं . १३५/१/३ पैकी . 


: 


: 


: 


: 


: 


उत्तर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विलास रा . थोरात , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 15th June 2021 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. Smarak 2018 / C.R.146 / Sanka 3. — Whereas the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto ( hereinafter 
referred to as " the said monument " ) , should be a protected monument . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 ( Mah . XII of 
1961 ) the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person interested in the said monument may , within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , may object to the proposed declaration of 
the said monument to be a protected monument ; 

Any such objections which may be received by the Secretary , Tourism and Cultural Affairs 
Department , Mantralaya Annexe , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 
before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government . 

Schedule 


Taluka : Ratnagiri , 


District : Ratnagiri 


Locality : Chave , 
Gat No. 135/1/3 P. 

Name of the 
Monument to be 
Protected 


: Group of Petroglyphs at Chave . 


Ownership 

: Kashiram Babaji Gavankar and others . 
Particulars 

: The group of petroglyphs at Chave can be dated to Mesolithic 

period . The Petroglyphs are consists of 2 human figures , three pig 
figures and figures of a lady delivering a child . This figure of a 
lady can be considered as prototype of the concept of Mother 
Goddness . 
This group of petroglyphs in Konkan region has extraordinary 

importance as this is the creation of Mesolithic Man . 
Area of the 

: 13.00 m . x 09.00 m . = area 117 sq . meters . 
Monument to be 
protected 
Total Area around : ( Under the provision of section 2 of Maharashtra Ancient 
the Monument to Monuments , Archaeological Sites and Remains Act , 1960 and 
be Protected 

rules made hereunder ) 
East : 10.00 meters ; West : 10.00 meters ; 
South : 10.00 meters ; North : 10.00 meters . 
Total area around the monument to be protected : 
320.00 Square meters . 


भाग चार ब -५ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


: Total area = 437.00 Square meter 


Total Area 
( including the 
Monuments ) 
to be Protected 


Boundaries 


East : Gat No. 135/1/3 P ; 
West : Gat No. 135/1/3 P : 
North : Gat No. 135/1/3 P ; 
South : Gat No. 135/1/3 P. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VILAS R. THORAT , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


३१ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० जुलै , २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ 

क्रमांक : सीईटी -२०२१ / प्र.क्र .८४ / मशि - २. - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे 
विनियमन ) अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा . २८ ) याच्या कलम ३ ची पोट - कलमे ( १ ) व ( २ ) तसेच कलम ( २ ) चा खंड ( द ) याद्वारे प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढलेल्या शासकीय अधिसूचना , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग , क्र . सीईटी २०१६ / प्र.क्र .१२८ / मशि -२ , दिनांक २ मे 
२०१८ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा केला आहे . ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने , पदवीपूर्व व पदव्युत्तर शिक्षणशास्त्र 
व्यावसायिक पाठयक्रम हे , व्यावसायिक शिक्षण असल्याचे आणि उक्त व्यावसायिक पाठयक्रमातील प्रवेशाच्या पात्रतेच्या अटी व आवश्यकता 
अधिसूचित केल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त व्यावसायिक पाठयक्रमांतील प्रवेशासाठी अर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांसाठी गुण किंवा श्रेणी यामध्ये 
सवलत देण्याकरिता तरतूद करण्यासाठी उक्त अधिसूचनेत सुधारणा करणे शासनास इष्ट वाटत आहे . त्याअर्थी आता महाराष्ट्र विनाअनुदानित 
खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा . २८ ) याच्या कलम ३ ची पोट - कलमे 
( १ ) व ( २ ) व कलम २ चा खंड ( द ) यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिसूचनेमध्ये खालीलप्रमाणे 

: 
१. उक्त अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मधील , “ प्रवेशासाठी पात्रतेच्या अटी व आवश्यकता ” हे शीर्षक असलेल्या स्तंभ क्र . ३ 
मध्ये “ मागासवर्ग प्रवर्गाच्या ” हा मजकूर उक्त स्तंभ ( ३ ) मध्ये ज्या ज्या ठिकाणी आला आहे त्या त्या ठिकाणी त्या मजकुरानंतर , " आणि 
आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाच्या ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 

२. उक्त अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूची “ ब ” मधील “ प्रवेशासाठी पात्रतेच्या अटी व आवश्यकता ” हे शीर्षक असलेल्या स्तंभ क्र . ३ 
मध्ये “ मागासवर्ग प्रवर्गाच्या ” हा मजकुर उक्त स्तंभ ( ३ ) मध्ये ज्या ज्या ठिकाणी आला आहे त्या त्या ठिकाणी त्या मजकुरानंतर “ आणि 
आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाच्या ” हा मजकूर समाविष्ठ करण्यात येईल . 


सुधारणा करीत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दत्तात्रय कहार , 
शासनाचे सह सचिव . 


भाग चार ब -५ अ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 30th July 2021 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS TECHNICAL ( REGULATIONS OF 

ADMISSIONS AND FEES ) ACT , 2015 . 

' No. CET - 2021 / C.R.84 / Mashi - 2. — Whereas , the Government of Maharashtra has , vide 
Government Notification , Higher and Technical Education Department , No. CET - 2016 / C.R . 128 / 
Mashi - 2 , dated the 2nd May 2018 ( hereinafter referred to as " the said notification " ) , issued in 
exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 3 read with clause ( r ) of 
section 2 of the Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions ( Regulations 
of Admissions and Fees ) Act , 2015 ( Mah . XXVIII of 2015 ) , notified the Professional Education 
under Graduate and Post Graduate Courses to be the Professional Education and the eligibility 
conditions and requirements for admissions in the said Professional Courses ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to amend the said 
notification in order to make provisions for providing concession in marks or grades for the 
students belonging to the Economically Weaker Section ( EWS ) for admissions in the said 
Professional Courses ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 3 
read with clause ( r ) of section 2 of the Maharashtra Unaided Private Professional Educational 
Institutions ( Regulations of Admissions and Fees ) Act , 2015 the Government of Maharashtra 
hereby , amends the said notification , namely 

1. In Schedule - A appended to the said notification , in column ( 3 ) under the heading 
" Eligibility Conditions and Requirements for Admission " after the words " Backward Class 
categories " wherever it occurs in the said column ( 3 ) , the words " and Economically Weaker 
Section " shall . be inserted ; 

2. In Schedule - B appended to the said notification , in column ( 3 ) , under the heading 
" Eligibility Conditions and Requirements for Admission " after the words " Backward Class 
categories " wherever it occurs in the said column ( 3 ) , the words " and Economically Weaker 
Section " shall be inserted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DATTATRAYA KAHAR , 
Joint Secretary to Government 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


३३ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० जुलै , २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 

अधिनियम , २००५ 

क्रमांक एस -३० / २०१५ / प्र.क्र .१८८ / ई - ७. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम -२००५ ( सन -२००६ चा महा .२१ ) मधील कलम -७ चा वापर करून , यापुर्वी दि .१ ९ / ०३ / २०१५ रोजी महसूल 
विभागातील विभाग प्रमुख आणि प्रादेशिक विभाग प्रमुख यांना संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये बदली करण्यास सक्षम प्राधिकारी 
म्हणून अधिसूचीत केलेली अधिसूचना अधिक्रमित करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र शासन महसूल विभागातील खालील अनुसूचितील 
स्तंभ क्र .१ मधील अधिकारी हे स्तंभ क्र .२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विभाग प्रमुख किंवा प्रादेशिक विभाग प्रमुख असल्याने त्यांना स्तंभ क्र .३ येथील 
संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांची त्यांचे कार्यक्षेत्रामध्ये बदली करण्यास सक्षम प्राधिकारी म्हणून अधिसूचित करीत आहेत : 

अनुसूची 
बदली करण्यासाठी 

विभाग प्रमुख किंवा 

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा 
सक्षम प्राधिकारी 

प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

गट - ब ( अराजपत्रित ) 
जिल्हाधिकारी 

गट - क ( तलाठी पद वगळून ) 


गट 


विभागीय आयुक्त 


विभाग प्रमुख 


विभाग प्रमुख 


उप विभागीय अधिकारी 


प्रादेशिक विभाग प्रमुख 


गट - ड 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . नितिन करीर , 


शासनाचे अपर मुख्य सचिव 


3 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400032 , Dated 30th July , 2021 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE OF 

OFFICIAL DUTIES ACT , 2005 

No.S - 30 / 2015 / C.R.188 / E - 7. - In exercise of the powers conferred by section - 7 of the 
Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge 
of Official Duties Act , 2005 ( Mah.XXI of 2006 ) , the Government of Maharashtra in Revenue 
Department notifies the Competent Transferring Authorities , being the Head of Department or 
the Regional Head of Department as specified in respect of Group of Government servants specified 
against them within their respective jurisdiction By superseding the notified notification 
Dt.19.03.2015 the Government of Maharashtra in Revenue Department notifies the authorities 
mentioned in column ( 1 ) of the Schedule appended hereto as the Competent Transferring 
Authorities , being the Head of Department or the Regional Head of Department as specified in 
column ( 2 ) , in respect of Group of Government servants specified against them in column ( 3 ) 
within their respective jurisdiction . 

SCHEDULE 
Competent Head of Department 

Group of Government 
Authority to or Regional Head 

Servants 
transfer 

of Department 
( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 
Divisional Commissioner 

Head of Department Non - Gazetted Group “ B ” 
District Collector Head of Department 

Group “ C ” 
( Excluding the 

post of Talathi ) 
Sub - Divisional Officer Regional Head of Department 

Group “ D ” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR.NITIN KAREER , 


Additional Chief Secretary to Government . 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गो.ते. रुग्णालयाची नवीन इमारत , ९ वा मजला , गो . ते . रुग्णालय संकुल 
नवीन मंत्रालय , लोकमान्य टिळक मार्ग , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २२/०२/२०२१ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र शरीररचना शास्त्र अधिनियम , १ ९ ४ ९ . 

क्रमांक एमईडी . १०१ ९ / प्र.क्र .१२ / १ ९ / शिक्षण - २. - महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम ( १ ९ ४ ९ चा अधिनियम अकरा ) च्या कलम २ पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे स्वामी विवेकानंद एज्युकेशन ॲन्ड रुरल डेव्हल्पमेंट 
चॅरिटेबल ट्रस्टचे स्वामी विवेकानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अॅन्ड रिसर्च सेंटर , पारगाव सुद्रिक , ता.श्रीगोंदा , जि.अहमदनगर या संस्थेला उक्त 
अधिनियमातील कलम ५ च्या पोट - कलम ( १ ) , ( २ ) व ( ३ ) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनार्थ , उक्त संस्था सदर अधिनियमाच्या कलम ५ - ई मधील 
तरतुदींचे पालन करेल या अटीच्या अधीन राहून , मान्यता प्राप्त संस्था म्हणून घोषित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . प्र . चानकर 
शासनाचे उप सचिव . 


३६ 


B 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


MEDICIAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


G.T. Hospital New Building , 9th Floor , G.T. Hospital Complex , 

New Mantralaya , Lokmanya Tilak Road , 
Mumbai 400 001 Dated 22nd February 2021 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ANATOMY ACT , 1949 . 

No. MED 1019 / CR - 12 / 19 // EDU - 2. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 2 of the Maharashtra Anatomy Act ( XI of 1949 ) , the Government of Maharashtra hereby 
declares the Swami Vivekanand Education and Rural Development Charitable Trust's Swami 
Vivekanand Ayurved Medical College & Research Centre , Pargaon Sudrik , Tal , Shrigonda , Dist . 
Ahmednagar as an approved institution for the purposes of sub - section ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) of section 5 
of the said Act , subject to the condition that the said institute shall comply with the provisions of 
section 5E of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. CHANKAR , 
Deputy Secretary to the Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


